RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष- १० , अंक -२८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 

जळगाव शहर महानगरपालिका , जळगाव 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये जळगाव शहराच्या वाढीव हद्दीचे मंजूर विकास योजनेत 

आरक्षणामध्ये फेरबदल करणेबाबत . 


जाहीर सूचना 


क्रमांक मनपा / नर / २६६ / २०२१.- ज्याअर्थी , जळगाव शहराकरिता शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -३५८८ / १ ९ ४ / सीआर - ९ ७ / युडी - ९ , 
दिनांक ६ जानेवारी १ ९९ ३ अन्वये सुधारित विकास योजना , जळगाव ( जुनी हद्द ) मंजूर केलेली असून उक्त विकास योजना दिनांक १५ फेब्रुवारी 
१ ९९ ३ पासून अंमलात आलेली आहे . तसेच मंजूर विकास योजना ( वाढीव हद्द ) शासनाने आदेश क्रमांक टीपीएस -३५ ९९ / ७३८ / सीआर -१४२ 
( ए ) / युडी - ९ , दिनांक ११ फेब्रुवारी २००२ अन्वये मंजूर केलेली असून उक्त विकास योजना दिनांक ७ एप्रिल २००२ पासून अंमलात आलेली 
आहे . तसेच उर्वरित वगळलेल्या भागांची विकास योजना ( ई.पी. ) शासनाने अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -३५०३ / ४ ९ ३ / सीआर -१०२ ( ए ) / ०३ / युडी 
९ , दिनांक १० ऑगस्ट २००४ द्वारे मंजूर केलेली आहे व ती दिनांक १ ऑक्टोबर २००४ पासून अंमलात आलेली आहे . 

उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे जळगाव सर्व्हे नंबर ४ ९ ० पैकी व सर्व्हे नंबर ४ ९ १ या जमिनीतून १८.०० मीटर रुंद विकास योजना 
रस्ता प्रस्तावित असून रेल्वे विभागाने ४ थ्या रेल्वे मार्गासाठी जागा मागणीचा प्रस्ताव सादर केला असून तो खालीलप्रमाणे 
संपादन होणाऱ्या जमिनी संपादन खालील रस्त्याची रुंदी 

विकास योजनेनुसार 
नं . सर्वे नंबर 

( अंदाजे ) 

प्रयोजन 


अ . 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


४ ९ ० / २ 


२.०० मीटर 


१८ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता 


२ 


४ ९ ० / २ / २ 


२.०० मीटर 


१८ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता 


३ 


४ ९ ० / २ / १ 


२.०० मीटर 


१८ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता 


४ 


४ ९ १ 


२.०० मीटर 


१८ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता 


( 
१ 
) 


वि ( एच ) ८० 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


वर नमूद विकास योजना रस्त्यामधून २.०० मीटर रुंदीप्रमाणे अंदाजे २०० मीटर लांबीसाठी एकूण ४०० चौ . मी . जागा रेल्वेलाईनसाठी 
रेल्वे विभागास मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे . 


रेल्वे विभागास आवश्यक असलेली जागा १८.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्यातील असल्याने विकास योजना रस्त्याची रुंदी २.०० 
मीटरने कमी होऊन १६.०० मीटर उपलब्ध होईल . त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ 

दिनांक 
अन्वये प्रस्तावित विकास योजना रस्त्याच्या रुंदीमध्ये बदल करावयाचे प्रस्तावास तत्कालीन महासभेने ठराव क्रमांक ४६२ , २२ 

मे 

२०२१ 
अन्वये मान्यता दिलेली आहे . 


उक्त मंजूर विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा तक्ता . 


अ . 


शिवार 


मंजूर विकास 


रेल्वे विभागास 


फेरबदलानंतर 


आरक्षणाखालील 

जागेचा 


फेरबदल करावयाची कारणे 


नं . 


योजनेतील 


वि.यो. रस्त्याची 


आवश्यक क्षेत्र 

( रुंदी ) 


सर्व्हे नंबर 


उपयोग 


रुंदी 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


जळगाव 


२.०० मीटर 


१६.०० मीटर 


रेल्वे विभागास ४ थ्या रेल्वे 


४ ९ ० / २ 
४ ९ ० / २ / २ 
४ ९ ० / २ / १ 


१८.०० मीटर रुंद 
विकास योजना 


मार्गासाठी जागेची आवश्यकता 


रस्ता 


असल्याने 


४ ९ १ 


वरील फेरबदलाची माहिती दर्शविणारे भाग नकाशे नगररचना विभाग , महानगरपालिका , जळगाव कार्यालयात कामकाजाच्या वेळात 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेले आहेत . उपरोक्त फेरबदलाच्या संदर्भात कोणाच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत लेखी स्वरूपात आयुक्त , जळगाव शहर 
महानगरपालिका , जळगाव यांचेकडे सहकारण सादर करावे . म्हणजे हा प्रस्ताव शासनास मंजुरीकरिता सादर करतेवेळी त्याचा विचार करता 
येईल . 


सतीश कुलकर्णी , 


आयुक्त , 
जळगाव शहर महानगरपालिका , जळगाव . 


, 


जळगाव , २५ जून २०२१ . 


BY COMMISSIONER 


JALGAON CITY MUNICIPAL CORPORATION , JALGAON 


Modification under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 in 

reservation of sanctioned Plan of extended limit of Jalgaon City . 


Public Notice 


No. 266 / 2021.- Whereas , the Old Municipal limit Development Plan of Jalgaon Town has been 
sanctioned by State Government under the provision of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
vide Order No. TPS - 3588 / 194 / CR - 97 / UD - 9 , dated 6th January 1993 and came in to force with effect from 
15th February 1993 the Development Plan of Jalgaon extended limit has been sanctioned by the 
State Government in two parts , Partly sanctioned vide Resolution No. TPS - 3599 / 738 / CR - 142 ( A ) / UD - 9 , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


3 


dated 11th February 2002 and the same has been came into force with effect from 7th April 2002 and 
Excluded Part sanctioned vide Resolution No. TPS - 3503 / 493 / CR - 102 ( A ) / 03 / UD - 9 , dated 10th August 
2004 and the same has come into operation from 1st October 2004 . 


In which 18.00 mtrs . wide Development Road is proposed through Jalgaon S. No. 490 ( P ) and 
Survey No. 491 , Central Railway Department demanded the land for JLG - BSL 4th Railway Line as 
below 


Sr. 


Shivar 


No. 


Land under 
acquisition 

3 


Road width for 
acquisition 

4 


Land use as per 
sanctioned DP 

5 


1 


2 


1 


Jalgaon 


490/2 


2.00 mtrs . 


18 mtrs . DP Road 


2 


Jalgaon 


490/2/2 


2.00 mtrs . 


18 mtrs . DP Road 


3 


Jalgaon 


490/2/1 


2.00 mtrs . 


18 mtrs . DP Road 


4 Jalgaon 

491 2.00 mtrs . 

18 mtrs . DP Road 
As mentioned above Central Railway Department requested approx . 200 mtrs . length and 2.00 
mtrs . wide admeasuring area 400 mtrs . land from 18.00 mtrs . wide Development Plan Road for JLG 
BSL 4th Railwayline . 

The land essential for Railway Department is from 18.00 mtrs . wide DP Road will be 16.00 mtrs . 
wide . Hence , Jalgaon Municipal Corporation vide its Resolution No. 462 , dated 22nd May 2021 has 
decided to make the minor modification to sanctioned Development Plan under Section 37 of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 . 


Statement showing modification of Sanctioned Development Plan . 


Shivar 


Reason for changes 


Sr. 
No. 


S. No. of Land use as 
reserve land per sacntioned 

DP 


Essential 
width for 
Railway 


Width of DP 

road after 
modification 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


Jalgaon 


2.00 mtrs . 


16.00 mtrs . 


18.00 mtrs . 
DP road . 


490/2 
490/2/2 
490/2/1 
491 


The land required for 
4th railway line to 
Railway Department 


The Part plan showing the above modification is kept for the information to Public in the Office of 
the Town Planning Department , Municipal Corporation , Jalgaon . Any person , having any objections / 
suggestions in respect of the proposed change , should intimate in writing with reasons to the 
Commissioner , Jalgaon Municipal Corporation , Jalgaon within one month from the date of publication of 
this Notice in Maharashtra Government Gazette so that these can be considered at the time of submitting 
the report to Government for approval of the said changes in Development Plan . 


SATISH KULKARNI , 

Commissioner , 
Jalgaon City Municipal Corporation , Jalgaon . 


Jalgaon , 25th June 2021 . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष , जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांजकडून 


वाचा : ( १ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) व ( ३ ) 


( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ चे कलम ३० , ३३ , ३४ , ४१ , ५६ , ६३ व कलम ५१ ते ६० 


( ३ ) साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली , दिनांक १४ मार्च २०२० 
( ४ ) मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 

आदेश DMU / २०२० / CR- ९ २ / DisM - १ , दिनांक ४ जून २०२१ , ११ जून २०२१ . 
( ५ ) मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग , आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 

आदेश DMU / २०२० / CR- ९ २ / DiSM - १ , दिनांक १७ जून २०२१ . 
( ६ ) इकडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक कक्ष / आपत्ती / कोरोना विषाणू / कावि -३५८ / ३६४ / ३६५ / ३६७ / ३८३ / ३८७ / ३ ९ ६ / ४० ९ / ४१३ / ४१ ९ , 

दिनांक १४ एप्रिल २०२१ , २० एप्रिल २०२१ , २२ एप्रिल २०२१ , ३० एप्रिल २०२१ , ५ मे २०२१ , १३ मे २०२१ , ३१ मे २०२१ , 
५ जून २०२१ , ११ जून २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष / आपत्ती / कोरोना विषाणू / कावि -४२५ / २०२१.- ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला 
आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे . तसेच कोरोना विषाणूंचा प्रसार भारतात , महाराष्ट्रात , जिल्ह्यात होत आहे 
तसेच राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधक कायदा , १८ ९ ७ ची अंमलबजावणी 
दिनांक १३ मार्च २०२० पासून सुरु करून त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार आदेश निर्गमित केले असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे 
कार्यक्षेत्रात कोविड -१ ९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे , त्या कारणासाठी 
सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 

ज्याअर्थी , उपोद्घातातील संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये आठवड्याच्या सरासरीनुसार कोविड बाधित रुग्णांचे पॉझिटीव्हीटी दर व ऑक्सिजन 
बेडचे प्रमाण या निकषांवर राज्य शासनाने एकूण पाच स्तर निश्चित केलेले असून त्या त्या स्तरानुसार संबंधित जिल्ह्यामध्ये निबंध शिथिल 
वा कडक करणेबाबत निर्देशित केले आहे 


ज्याअर्थी , उपोद्घातातील वाचले क्रमांक ५ अन्वये नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये कोविड बाधित रुग्णांचा आठवड्याच्या सरासरी पॉझिटीव्हीटी 
रेट हा ३.१३ टक्के असून ऑक्सिजन बेडस व्यापलेली टक्केवारी ३.४३ टक्के इतकी असल्याने नंदुरबार जिल्हा महाराष्ट्र शासनाकडील 
वाचले क्रमांक ४ अन्वये घोषित करणेत आलेल्या निकषांवरून पहिल्या स्तरामध्ये ( Level - १ ) अंतर्भूत होत आहे . परंतु , निबंध शिथिल केल्यास 
भविष्यात कोविड -१ ९ विषाणूंचा प्रसार व प्रादुर्भाव होऊन रूग्ण संख्या वाढण्याचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही , याकरिता 
जिल्ह्यात काही प्रमाणात निर्बध कायम ठेवणे आवश्यक आहे 


त्याअर्थी , मी , डॉ . राजेंद्र भारुड , जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष , जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , नंदुरबार याद्वारे नंदुरबार मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करणेत येऊन नंदुरबार जिल्हा स्तर एक मध्ये समाविष्ट असला तरी जिल्ह्यात या कार्यालयाकडील 
आदेश क्रमांक कक्ष / आपत्ती / कोरोना विषाणू / कावि -४१३ / २०२१ , दिनांक ५ जून २०२१ अन्वये निर्देशित केलेले दुसऱ्या स्तराचे ( Level - २ ) निबंध 
या आदेशाद्वारे कायम ठेवण्यात येत आहेत . 


तथापि , दुसऱ्या स्तराचे ( Level - २ ) मध्ये सूट देण्यात आलेल्या बाबी / आस्थापना / नागरिक यांना शासनाकडून तसेच स्थानिक प्राधिकरणाकडून 
यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित करणेत आलेले कोविड -१ ९ वर्तणुकीचे / शिष्टाचाराचे पालन करणे बंधनकारक राहील . ज्या व्यक्ती / आस्थापना / घटक 
या कोविड -१ ९ वर्तणुकीचे / शिष्टाचाराचे पालन करणार नाहीत त्या यापूर्वी निर्गमित करणेत आलेल्या आदेशानुसार दंडास पात्र राहतील . तसेच 
सदर नियमांचे वारंवार उल्लंघन केल्याचे आढळून आलेस कोविड -१ ९ विषाणू संसर्ग अधिसूचना अस्तित्वात आहे तो पर्यंत बंद करणेत येईल . 


सदर आदेशाबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय , पोलीस स्टेशन , उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , 
तहसील कार्यालय / पंचायत समिती / नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत यांचे नोटिस बोर्डावर नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


५ 


येत आहे . सदर आदेशाचे सर्व नागरिकांनी पालन करावे . प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासन / घटना व्यवस्थापक / उपविभागीय 
दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी / गट विकास अधिकारी / संबंधित नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत तसेच सर्व संबंधित विभाग यांच्यामार्फत 
कोटकोरपणे करण्यात यावी . 


सदर आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती , समूह , संस्था अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचेविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ , 
साथ प्रतिबंधक कायदा , १८ ९ ७ , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ तसेच भारतीय दंड संहिता , १८६० चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र 
राहतील . 


सदरचा आदेश दिनांक २१ जून २०२१ पासून पुढील आदेश होईपर्यंत अंमलात राहील . 

डॉ . राजेंद्र भारुड , 

जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष , 
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , नंदुरबार . 


नंदुरबार , २१ जून २०२१ . 


वाचा : ( १ ) भारतीय दंडसंहिता , १८६० , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) व ( ३ ) . 


( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ चे कलम ३० , ३३ , ३४ , ४१ , ५६ , ६३ व कलम ५१ ते ६० . 
( ३ ) साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली , दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 

आदेश DMU / २०२० / CR- ९ २ / DiSM - १ , दिनांक ४ जून २०२१ , ११ जून २०२१ , १७ जून २०२१ . 
( ५ ) मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 

आदेश DMU / २०२० / R- ९ २ / DiSM - १ , दिनांक २५ जून २०२१ . 


( ६ ) इकडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक कक्ष / आपत्ती / कोरोना विषाणू / कावि -३५८ / ३६४ / ३६५ / ३६७ / ३८३ / ३८७ / ३ ९ ६ / ४० ९ / ४१३ / ४१ ९ / 

४२५ , दिनांक १४ एप्रिल २०२१ , २० एप्रिल २०२१ , २२ एप्रिल २०२१ , ३० एप्रिल २०२१ , ५ मे २०२१ , १३ मे २०२१ , 
३१ मे २०२१ , ५ जून २०२१ , ११ जून २०२१ , १७ जून २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष / आपत्ती / कोरोना विषाणू / कावि / ४२७ / २०२१.- ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला 
आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे . राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधक कायदा , १८ ९ ७ ची अंमलबजावणी दिनांक १३ मार्च २०२० पासून सुरू करून त्यातील खंड २ , ३ व ४ 
मधील तरतुदींनुसार आदेश निर्गमित केले असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोविड -१ ९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव 
रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 


ज्याअर्थी , उपोद्घातातील संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये आठवड्याच्या सरासरीनुसार कोविड बाधित रुग्णांचे पॉझिटीव्हिटी दर व ऑक्सिजन 
बेडचे प्रमाण या निकषांवर राज्य शासनाने एकूण पाच स्तर निश्चित केलेले असून त्या त्या स्तरानुसार संबंधित जिल्ह्यामध्ये निबंध शिथील 
वा कडक करणेबाबत निर्देशित केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उपोद्घातातील वाचले मधील क्रमांक ५ च्या आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्यातील जळगाव , रत्नागिरी व इतर जिल्ह्यामध्ये 
कोविड -१ ९ विषाणूचे वेगवेगळ्या स्वरूपातील उदा . डेल्टा ( Delta ) , डेल्टा प्लस ( Delta Plus ) विषाणूंच्या संसर्गामुळे बाधित झालेले रुग्ण 
आढळून येत असल्याने सूट देण्यात आलेल्या निबंधामध्ये काही प्रमाणात वाढ करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


त्याअर्थी , मी , डॉ . राजेंद्र भारुड , जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष , जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , नंदुरबार याद्वारे मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करणेत येवून उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक २७ जून २०२१ रोजीपासून 
सकाळी ५.०० वाजेपासून पुढील आदेश होईपावेतो खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे . 


१. संचारबंदी.- फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीस केवळ वैद्यकीय सेवा वगळता सायंकाळी 
५.०० ते सकाळी ५.०० वाजेपावेतो मुक्तपणे संचार करणेस मनाई असेल . तसेच संचारबंदी , कालावधीत आरोग्य विभाग , पोलीस विभाग , 
महसूल विभाग , अग्निशमन विभाग , विद्युत महामंडळ , नगरपालिका कार्यालय , पाणीपुरवठा कार्यालय , अन्न नागरी पुरवठा , पशु वैद्यकीय सेवा , 
बँका व आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व कार्यालये / कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांना ये - जा करण्यास सूट राहील . 


२. जमावबंदी.- सार्वजनिक ठिकाणी एका वेळेस ५ पेक्षा अधिक नागरिकांना एकत्र येण्यास मनाई राहील . 


३. नंदुरबार जिल्ह्याकरिता निबंध / मुभा देण्यात आलेल्या बाबींचा तपशील खालीलप्रमाणे. 


अ . क्र . 


सेवा / आस्थापना / उपक्रम 


निबंध / सूट 


१ 


२ 


३ 


१ 


सर्व दिवशी दुपारी ४.०० वाजेपावेतो सुरू राहतील . 


अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित सर्व दुकाने , आस्थापना 
यांच्या वेळा . 


२ 


अत्यावश्यक सेवेची दुकाने वगळता इतर सर्व दुकाने 
व आस्थापना यांच्या वेळा . 


सोमवार ते शुक्रवार या दिवशी दुपारी ४.०० वाजेपावेतो सुरू 
राहतील . 


३ 


मॉल्स , सिनेमा हॉल ( मल्टीप्लेक्स व सिंगल स्क्रिनसह ) , 


बंद राहतील . 


नाट्यगृह . 


४ 


रेस्टॉरंटस् 


सोमवार ते शुक्रवार या सर्व दिवशी दुपारी ४.०० वाजेपावेतो 
५० टक्के क्षमतेसह सुरू राहतील . त्यानंतर घरपोहोच सेवा 
देण्यास मुभा राहील . 


सार्वजनिक ठिकाणे / खुली मैदाने / फिरणे / सायकलिंग 


सर्व दिवशी सकाळी ५.०० ते सकाळी 

ते सकाळी ९ .०० वाजेपावेतो सुरू 
राहतील 


६ 


खाजगी आस्थापना / कार्यालये 


सर्व ४.०० वाजेपावेतो सुरू राहतील . 


७ 


कार्यालयीन उपस्थिती- शासकीय / निमशासकीय कार्यालये 


५० टक्के कर्मचारी उपस्थितीसह सुरू राहतील . 


८ 


खेळ 


फक्त खुल्या मैदानी खेळांसाठी सकाळी ५.०० वाजेपासून ते 
सकाळी ९ .०० वाजेपर्यंत तसेच सायंकाळी ६.०० वाजेपासून ते 
रात्री ९ .०० वाजेपर्यंत परवानगी असेल . 


९ 


चित्रीकरण 


सुरक्षित आवरणाबाहेर ( Bubble ) दुपारी ५.०० वाजेनंतर सर्व 
हालचालींवर प्रतिबंध असेल . 


१० 


संमेलन , सामाजिक , सांस्कृतिक / करमणुकीचे कार्यक्रम 


सोमवार ते शुक्रवार दुपारी ४.०० वाजेपावेतो हॉलमधील आसनाच्या 
५० टक्के क्षमतेसह सुरू ठेवता येईल . 


११ 


लग्न समारंभ 


५० व्यक्तींच्या उपस्थितीतच करणे बंधनकारक राहील . 


१२ 


अंत्ययात्रा / अंतविधी 


२० व्यक्तींच्या उपस्थितीत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


७ 


१३ 


५० टक्केच्या मर्यादेत 


बैठका / निवडणूक- स्थानिक स्वराज्य संस्था / 
सहकारी संस्था यांच्या सर्वसाधारण सभा , 


१४ 


बांधकाम 


केवळ बांधकामाच्या ठिकाणी मजूर राहत असल्यास अशी बांधकामे 
सुरू राहतील . तथापि , दुपारी ४.०० वाजेनंतर मजूरांना ये - जा 
करण्यास मनाई असेल . 


१५ 


कृषि व कृषिपूरक सेवा 


सर्व दिवशी दुपारी ४.०० या वेळेत सुरू राहतील . 


१६ 


ई - कॉमर्स वस्तू व सेवा 


नियमित वेळेत सुरू राहतील . 


१७ 


जमावबंदी / संचारबंदी 


दुपारी ५.०० वाजेपावेतो जमावबंदी / दुपारी ५.०० वाजेनंतर संचारबंदी 


लागू राहील . 


१८ 


व्यायामशाळा / जिम , केशकर्तनालय दुकाने , ब्युटीपार्लर्स , 
स्पा , वेलनेस सेंटर्स . 


५० टक्के क्षमतेसह दुपारी ४.०० वाजेपावेतो परंतु दुकानात 
येणाऱ्या ग्राहकांनी पूर्व नियोजित वेळ ठरवून करणेच्या अटींवर 
सुरू राहतील . तसेच AC लावणेस बंदी असेल . 


१ ९ 


सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ( बसेस ) 


१०० टक्के क्षमतेसह सुरू राहतील ( प्रवाशांना उभे राहून प्रवास 
करता येणार नाही ) . 


२० 


नियमित सुरू राहतील . 


माल वाहतूक ( जास्तीत जास्त तीन व्यक्ती , चालक / 
मदतनीस / स्वच्छक किंवा इतर ) प्रवाशांना लागू 
असलेल्या सर्व नियमांसह . 


२१ 


आंतरजिल्हा वाहतूक 
खाजगी वाहने / टॅक्सी / बसेस / लांब पल्ल्याच्या रेल्वेद्वारे 
प्रवाशांचा आंतरजिल्हा प्रवास . 


नियमित सुरू राहतील . परंतु सदर वाहनामधून स्तर पाचमध्ये 
समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्यामध्ये प्रवासी थांब्यावर उतरणार असलेस 
किंवा स्तर पाच जिल्ह्यातून जाणार असेल त्या प्रवाशास ई - पास 
बंधनकारक असेल . 


२२ 


उत्पादक घटक 


नियमित सुरू राहतील . 


निर्यातीशी संबंधित घटक निर्यात बंधन पूर्ण करण्याची 
आवश्यक असलेल्या एमएसएमई सह . 


२३ 


उत्पादक घटक 


नियमित सुरू राहतील 


१. अत्यावश्यक माल उत्पादन करणारे घटक 
( अत्यावश्यक माल आणि घटक , कच्चा माल उत्पादन 
करणारे घटक / अत्यावश्यक मालासाठी आवश्यक असणारे 
आवेष्टन तयार करणारे घटक आणि सर्व पुरवठा 
साखळी घटक . ) 


२. सर्व सतत प्रकिया सुरू असणारे उद्योग ( असे घटक 
जे तत्काळ बंद करता येत नाहीत किंवा ठराविक 
वेळेशिवाय सुरू करता येत नाहीत ) . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


३. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या 
वस्तूंचे उत्पादन घटक . 


४. डाटा सेंटर / क्लाऊड सर्व्हिस प्रोव्हायडर / आयटी 
सर्व्हिसेस गुंतागुंतीच्या पायाभूत सेवा - सुविधांना आवश्यक 
असणारे घटक . 


२४ 


उत्पादक घटक 


नियमित सुरू राहतील . 


इतर क्षेत्रातील सर्व उत्पादन घटक जे अत्यावश्यक 
सेवा , निरंतर प्रक्रिया उद्योग अथवा निर्यात करणारे 
घटक यामध्ये अंतर्भूत नसणारे सर्व उत्पादन घटक . 


२५ 


सर्व शाळा , महाविद्यालये , शैक्षणिक / प्रशिक्षण संस्था , 
कोचिंग क्लासेस . 


बंद राहतील , तथापि , ऑनलाईन / दुरस्थ शिक्षण प्रक्रिया सुरू 
राहतील . 


२६ 


कोविड मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे . 


केंद्र शासन / राज्य शासनाने कोविड -१ ९ च्या योग्य वर्तणुकीनुसार 
दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे ( जसे की , चेहऱ्यावर योग्य प्रकारे 
मास्क लावणे , सामाजिक अंतर ठेवणे , हात वारंवार साबणाने 
धुणे / सॅनिटाईज करणे ) , सार्वजनिक ठिकाणी सर्वांनी काटेकोरपणे 
पालन करावे . तसेच , सर्वांनी लवकरात लवकर लसीकरण करून 
घ्यावे . 


तथापि , उक्तप्रमाणे 

सूट देण्यात आलेल्या बाबी / आस्थापना / नागरिक यांनी शासनाकडून तसेच स्थानिक प्राधिकरणाकडून वेळोवळी निर्गमित 
करणेत आलेले कोविड -१ ९ वर्तणुकीचे / शिष्टाचाराचे पालन करणे बंधनकारक राहील . ज्या व्यक्ती / आस्थापना / घटक या कोविड -१ ९ वर्तणुकीचे / 
शिष्टाचाराचे पालन करणार नाहीत त्या यापूर्वी निर्गमित करणेत आलेल्या आदेशानुसार दंडास पात्र राहतील . तसेच सदर नियमांचे वारंवार 
उल्लंघन केल्याचे आढळून आलेस कोविड -१ ९ विषाणू संसर्ग अधिसूचना अस्तित्वात आहे तोपर्यंत बंद करणेत येईल . 


सदर आदेशाबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय , पोलीस स्टेशन , उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , 
तहसील कार्यालय / पंचायत समिती यांचे नोटिस बोर्डावर नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . सदर आदेशाचे सर्व 
नागरिकांनी पालन करावे . प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासन / घटना व्यवस्थापक / उपविभागीय दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी / 
गट विकास अधिकारी / संबंधित नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत तसेच सर्व संबंधित विभाग यांच्यामार्फत कोटकोरपणे करण्यात यावी . 


सदर आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती , समूह , संस्था अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचेविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ , 
साथ प्रतिबंधक कायदा , १८ ९ ७ , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ तसेच भारतीय दंड संहिता , १८६० चे कलम १८८ 

चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र 
राहतील . 


सदरचा आदेश दिनांक २७ जून २०२१ पासून पुढील आदेश होईतोपर्यंत अंमलात राहील . 


डॉ . राजेंद्र भारुड , 

जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष , 
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , नंदुरबार , . 


नंदुरबार , २७ जून २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


९ 


अध्यक्षा , नगरपरिषद यांजकडून 
दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद , दोंडाईचा 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


जाहीर सूचना 


क्रमांक १५ ९ २ / २०२१.- ज्याअर्थी , क्रमांक टीपीएस -१०१२ / ५४ ९ एन / आर -६५ / सीआर -११३ ( ए ) / २०१२ / नवि - ९ , 

/ सीआर -११३ ( ए ) / २०१२ / नवि - ९ , दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ 
अन्वये दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद मूळ हद्द द्वितीय प्रसिद्धी विकास योजना मंजूर केली असून सारभूत बदलान्वये प्रसिद्ध केली आहे व 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१३ पासून अंमलात आली आहे . 


ज्याअर्थी , दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषदेच्या मंजूर मूळ हद्द मंजूर विकास आराखड्यात आरक्षण क्रमांक १५ , मौजे दोंडाईचा येथील 
सिटी सर्व्हे क्रमांक ३४१ ते ३४३ व ३४४ ( पार्ट ) ०.३२ हेक्टर ( ३२०० चौ . मी . ) क्षेत्रावर “ म्युनिसिपल मार्केट " चे आरक्षण आहे . परंतु नगरपरिषदेने 
सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ३७ , दिनांक २० एप्रिल २०२१ अन्वये मौजे दोंडाईचा येथील सदरहू क्षेत्रावरील आरक्षण वगळून सदर क्षेत्र 
“ वाणिज्य विभागात ” समावेशन करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये विकास 
योजना फेरबदलाचा ठराव केलेला आहे . 


आता , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये उद्घोषित करण्यात येते की , उपरोक्त प्रस्तावित 
फेरबदलाबद्दल जर कोणाच्या काही हरकती अगर सूचना असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद कार्यालयात लेखी सादर कराव्यात . उक्त कालावधीत आलेल्या सूचना किंवा 
आक्षेप सदरहू किरकोळ बदलाचा प्रस्ताव शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर करतेवेळी विचारात घेतले जातील . सदरच्या फेरबदलाचा नकाशा 
नागरिकांना पाहणी करण्यासाठी नगरपरिषद कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे . 


नयनकुंवर जितेंद्रसिंह रावल , 


अध्यक्षा , 


दोंडाईचा - वरवाडे नगरपरिषद , दोंडाईचा , 

जिल्हा धुळे . 


दोंडाईचा , २१ जून २०२१ . 


BY PRESIDENT , MUNICIPAL COUNCIL 


DONDAICHA - VARWADE MUNICIPAL COUNCIL 


Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 

. 


PUBLIC NOTICE 


No. 1592 / 2021.- The Development Plan of Original limit ( Second Revised ) of Dondaicha - Varwade 
Municipal Council for the whole jurisdiction and sanctioned by the Government / Urban Development 
Department under the Notification No. TPS - 1012 / 549 - N / R . No. 65 / CR - 113 - A / 2012 / UD - 9 , dated 28th 
December 2012 and come into force with effect from dated 15th February 2013 . 


Whereas , in the said sanctioned Development Plan of Dondaicha - Varwade Municipal Council 
the land of Mouje Dondaicha City Survey No. 341 to 343 and 344 ( Part ) of area 0.32 Hectare 3200 
Sq . mtrs . is under the reservation of " Municipal Market " . The Dondaicha - Varwade Municipal Council 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


has carried out a General Board Resolution No. 37 , dated 20th April 2021 about to modify the said 
Development Plan by deleting the said " Municipal Market " reservation and converting the said land 
area from " Municipal Market " reservation to " Commercial Zone " . 

In pursuance of Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 
Suggestions or Objections of any person with respected to Proposed Modification are invited not 
later than one month from publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette and 
it will be considered before submitting the modification to the Government for sanction Plan showing 
the above Proposed Modification is kept open for public inspection in the office of the Municipal Council 
during the office hours on all working days . 


NAYANKUVAR JITENDRASINGH RAWAL , 

President , 
Dondaicha - Varwade Municipal Council , 

Dondaicha , district Dhule . 


Dondaicha , 21st June 2021 . 


नगराध्यक्ष यांजकडून 

येवला नगरपरिषद , येवला 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये 


जाहीर सूचना 


क्रमांक कावि -६ / १०६७ / २०२१.- येवला शहर विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) ही दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ रोजी नगर विकास विभाग , 
शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१११३ / ५ ९ २ / सीआर -२७२ ( ए ) / २०१३ / युडी - ९ अन्वये भागशः मंजूर करणेत आलेली आहे . तसेच येवला शहर 
विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) ही दिनांक २७ जुलै २०१६ रोजी नगर विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१११३ / ५ ९ २ / सीआर 
२७२ / २०१३ / युडी - ९ अन्वये वगळलेल्या भागाची विकास योजना काही अंशी मंजूर करणेत आलेली आहे 

येवला नगरपरिषदेच्या भागश : मंजूर विकास योजनेत ( दुसरी सुधारित ) हद्दीमधील खालीलप्रमाणे नमूद आरक्षणाखालील भूखंड हे “ रहिवास " 
विभागात समाविष्ट करणेसाठी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ४६ अन्वये सभेने मंजुरी दिलेली आहे . 

येवला नगरपरिषदेच्या भागशः मंजूर विकास योजनेत ( दुसरी सुधारित ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
चे कलम ३७ ( १ ) चे तरतुदीनुसार येवला नगरपरिषदेने खालीलप्रमाणे फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


आरक्षण 


विद्यमान प्रस्ताव 


प्रस्तावित 
फेरबदल 


क्रमांक 


सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक 

क्षेत्रफळ ( हे , आर ) 
अर्जदार यांचे मागणीनुसार 
अंदाजित सर्व्हे नंबरमधील 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


विद्यमान 
नियोजन 
प्राधिकरण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


१ 


१ 


आरक्षण क्रमांक १ 
" High School " " 


मौजे आंगणगाव , 
सर्व्हे क्रमांक ९ ( पै . ) , 
क्षेत्रफळ ०.४८ हे . आर 
अर्जदारानुसार वगळणेकरिता 
क्षेत्रफळ ०.४८ हे . आर 


येवला 
नगरपरिषद , 
जिल्हा नाशिक . 


रहिवास 
विभागात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


११ 


परिशिष्ट 


चालू 

विद्यमान प्रस्ताव 


अ.क्र . 


आरक्षण 
क्रमांक 


सर्व्हे क्रमांक / गट क्रमांक 

क्षेत्रफळ ( हे . आर ) 
अर्जदार यांचे मागणीनुसार 
अंदाजित सर्व्हे नंबरमधील 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


विद्यमान 
नियोजन 
प्राधिकरण 


प्रस्तावित 
फेरबदल 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


२ 


३ 


५ 


४ 


५ 


मौजे आंगणगाव , 
२ 

आरक्षण क्रमांक २ 

येवला 

रहिवास 
सर्व्हे क्रमांक ९ ( पै . ) , १२ ( पै . ) " Primary School " 

नगरपरिषद , 

विभागात 
क्षेत्रफळ ०.४८ हे . आर 

जिल्हा नाशिक . 
अर्जदारानुसार वगळणेकरिता 
क्षेत्रफळ ०.४० हे . आर 
मौजे आंगणगाव , 

आरक्षण क्रमांक ५ 

येवला 

रहिवास 
सर्वे क्रमांक ९ ( पै . ) , १० ( पै . ) , " Playground " 

नगरपरिषद , 

विभागात 
११ ( पै . ) क्षेत्रफळ ३.०० हे . आर 

जिल्हा नाशिक . 
अर्जदारानुसार वगळणेकरिता 
क्षेत्रफळ १.१८ हे . आर 

मौजे येवला , 
२६ 

आरक्षण क्रमांक २६ 

येवला 

रहिवास 
सर्व्हे क्रमांक २५ ( पै . ) 

" Shopping Centre " . नगरपरिषद , विभागात 
क्षेत्रफळ ०.३८ हे . आर 

जिल्हा नाशिक . 
अर्जदारानुसार वगळणेकरिता 
क्षेत्रफळ ०.२१ हे . आर 

मौजे येवला , 
४६ 

आरक्षण क्रमांक ४६ 

येवला 

रहिवास 
सर्व्हे क्रमांक ४० ( पै . ) 

" Shopping Centre 

नगरपरिषद , 

विभागात 
क्षेत्रफळ ०.४८ हे . आर 

and Vegetable Market " . जिल्हा नाशिक , 
अर्जदारानुसार वगळणेकरिता 
क्षेत्रफळ ०.२४ हे . आर 

मौजे येवला , 
४७ 

आरक्षण क्रमांक ४७ 

येवला 

रहिवास 
सर्व्हे क्रमांक ४० ( पै . ) 

“ Library ” 

नगरपरिषद , 

विभागात 
क्षेत्रफळ ०.२८ हे . आर 

जिल्हा नाशिक . 
अर्जदारानुसार वगळणेकरिता 

क्षेत्रफळ ०.१२ हे . आर 
उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा येवला नगरपरिषदेच्या नोटिस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येत असून , तो सर्व कामकाजाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवलेला आहे . सदर फेरबदलाबाबत ज्या कोणास हरकती व सूचना द्यावयाच्या असतील त्यांनी 
तशी सूचना वा हरकत ही नोटिस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ ( एक ) महिन्याचे आत येवला नगरपरिषदेस लेखी 
स्वरूपात सादर कराव्यात . येवला नगरपरिषद विहित मुदतीत अशा प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचा विचार , प्रस्तावित फेरबदल शासनास 
मंजुरीसाठी सादर करताना करील . मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना स्वीकारल्या जाणार नाहीत . 

बंडू क्षीरसागर , 

नगराध्यक्ष , 
येवला नगरपरिषद , येवला , 

जिल्हा नाशिक . 
येवला , ८ जुलै २०२१ . 


६ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


BY PRESIDENT 


YEOLA MUNICIPAL COUNCIL , YEOLA 


Under Section 37 ( 1 ) Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Notice 


$ hich gila - & / 90 & 0 / 2029.– The Development Plan of Yeola Municipal Council , Yeola ( 2nd Revised ) 
where has been partly sanctioned by Government of Maharashtra Urban Development Department , 
Mumbai vide it's Notification No. TPS - 1113 / 592 / CR - 272 ( A ) / 2013 / UD - 9 , dated on 6th September 2014 . 


whereas the Excluded Part of Development Plan of Yeola Municipal Council , Yeola has been 
sanctioned partly by Government of Maharashtra , Urban Developement Department , Mumbai vide its 
Notification No. TPS - 1113 / 592 / CR - 272 / 2013 / UD - 9 , dated on 27th July 2016 . 


The table below describes the information about the reservation sites included in Sanctioned 
Development Plan of Yeola Municipal Council , Yeola ( 2nd Revised ) to be converted from reservation 
sites to " Residential Zone " and it has been resolved by the Yeola Municipal Council by its General Board 
Resolution No. 46 , dated 7th October 2020 . 


The Yeola Municipal Council to make modification in the Sanctioned Development Plan ( 2nd Revised ) 
under provision of Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


Schedule 


S. Reservation 


No. 


Survey No./Gat No. 
Actual Reservation 
Area , Reservation 


Development Proposed 

Authority Modification 


No. 


Proposal in 
Sanctioned 
Development 


Plan 


Area to be 
converted according 

to the Applicant 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


1 


Site No. 1 


Residential 


Angangaon , 
Survey No. 9 ( P ) , 
Area 0.48 Ha . 


" High School ” . 


Zone . 


Yeola 
Municipal 
Council , 
Yeola , 


Applicant 
recommended 


district 


Area 0.48 Ha . 


Nashik 


2 


2 


Yeola 


Residential 


Site No. 2 
" Primary School ” . 


Zone . 


Angangaon , 
Survey No. 9 ( P ) , 12 ( P ) , 
Area 0.48 Ha . 
Applicant 
recommended 


Municipal 
Council , 
Yeola , 
district 


Area 0.40 Ha . 


Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


93 


Schedule 


Contd . 


S. Reservation 
No. No. 


Development 

Authority 


Proposed 
Modification 


Survey No./Gat No. 
Actual Reservation 
Area , Reservation 

Area to be 
converted according 

to the Applicant 


Proposal in 
Sanctioned 
Development 

Plan 


1 


3 


4 


5 


6 


07 N 


3 


Yeola 


Residential 


Site No. 5 
" Playground " . 


Zone . 


Angangaon , 
Survey No. 9 ( P ) , 10 ( P ) , 
11 ( P ) , Area 3.00 Ha . 
Applicant 
recommended 
Area 1.18 Ha . 


Municipal 
Council , 
Yeola , 
district 


Nashik . 


4 


26 


Site No. 26 
" Shopping Centre " . 


Residential 
Zone . 


Yeola , 
Survey No. 25 ( P ) , 
Area 0.38 Ha . 
Applicant 
recommended 
Area 0.21 Ha . 


Yeola 
Municipal 
Council , 
Yeola , 
district 


Nashik 


5 


46 


Residential 


Zone . 


Yeola , 
Survey No. 40 ( P ) , 
Area 0.48 Ha . 
Applicant 
recommended 
Area 0.24 Ha . 


Site No. 46 
" Shopping Centre 
and Vegetable 
Market ” . 


Yeola 
Municipal 
Council 
Yeola , 
district 
Nashik 


6 


47 


Site No. 47 


Yeola 


Residential 


" Library " . 


Zone . 


Yeola , 
Survey No. 40 ( P ) , 
Area 0.28 Ha . 
Applicant 
recommended 
Area 0.12 Ha . 


Municipal 
Council , 
Yeola , 
district 


Nashik 


These person who wish to give their suggestion to the proposed modification to the Development 
Plan may submit same to Yeola Municipal Council in one month from the date of publication of this notice 
in Maharashtra Government Gazette . Yeola Municipal Council would consider suggestions and objections 
received within the stipulated period only . Suggestions and objections received after the given time frame 
will not be considered . 


BANDU KSHIRSAGAR , 

President , 
Yeola Municipal Council , Yeola , 

district Nashik . 


Yeola , 8th July 2021 . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे 
( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ 

( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव 

बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 
( २ ) पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा / का.व.सु. / मनाई आदेश / २७८३ / २०२१ / नंदुरबार , 
दिनांक २ ९ जून २०२१ . 

आदेश 


नेणे ; 


क्रमांक ड / कक्ष -२ / पीओएल / कावि -४३६ / २०२१.- ज्याअर्थी , पोलीस 
अधीक्षक , नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / का.व.सु / मनाई 
आदेश / २७८३ / २०२१ / नंदुरबार , दिनांक २ ९ जून २०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये नंदुरबार जिल्हा हा जातीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असून 
जिल्ह्यात विविध संघटनातर्फे धरणे , मोर्चा , बंद इत्यादी आंदालने 
करण्यात येतात . तसेच वैयक्तिक व सामुहिकरीत्या आमरण / लाक्षणिक 
उपोषण करण्यात येतात . त्याचप्रमाणे ५ मे २०२१ रोजी मा . उच्च 
न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलेबाबत निर्णय दिल्याने 
मा . उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ मराठा समाजाकडून 
मोर्चे , आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

नंदुरबार जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनेवरून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण 
झाल्यास ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून संपूर्ण 
नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक ३ जुलै २०२१ चे ६.०० वाजेपासून 
ते दिनांक १७ जुलै २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे मनाई 
आदेश जारी होणेबाबत विनंती करण्यात आली आहे . 

ज्याअर्थी , वरील बाबी लक्षात घेता व तशी परिस्थिती निर्माण 
झाल्यास ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री 
झालेली आहे . 

त्याअर्थी , मी , डॉ . राजेंद्र भारूड , जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक ३ जुलै २०२१ चे 
६.०० वाजपासून ते दिनांक १७ जुलै २०२१ चे 

२४.०० 
वाजेपावेतोच्या कालावधीसाठी संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यातील कोणत्याही 
इसमास खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे एकतर्फी मनाई आदेश 
जारी करीत आहे . 
( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 

हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे ; 
( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन 

करणे अगर दहन करणे . 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वयेचा 
प्रतिबंधात्मक आदेश हा ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा वृद्ध अथवा अपंग इसमांना 
लागू 

नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे , त्यांना लागू होणार नाही . 

तसेच , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( ३ ) 
नुसार संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांनी 
अधिकार प्रदान कलेले इतर अधिकाऱ्यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा 
जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या मंडळीस ( जमावास ) किंवा 
मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . मात्र संबंधित पोलीस स्टेशनचे 
प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी सदर निर्बंध लागू होत 
नाहीत . अशी परवानगी दिल्यावर तत्काळ संबंधित कार्यकारी 
दंडाधिकारी , उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हादंडाधिकारी 
कार्यालयास अहवाल द्यावे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , 
मोर्चे , ध्वनिक्षेपके इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाचे पोलीस 
अधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी . त्या व्यतिरिक्त सदरचे निर्बंध लग्न 
मिरवणुका , तालुका आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 


लागू नाहीत . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वयेचा हा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक ३ जुलै २०२१ रोजीचे 
६.०० वाजेपासून ते दिनांक १७ जुलै २०२१ रोजीचे २४.०० 
वाजेपावेतो संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक १६ जून २०२१ रोजी माझ्या सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

डॉ . राजेंद्र भारूड , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , ३० जून २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


१५ 


अनुसूची - चालू 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक 


अ . क्र . 


गट 


गटाचे एकूण 


मंजूर 
क्षेत्र 


क्रमांक 


क्षेत्र 


वाघाड कालवा उपविभाग , दिंडोरी 


१ 


२ 


४ 


३ 
हे . आर 


हे . आर 


४ 


१२ 


३ ७५ 


१ ८३ 


५ 


१ ९ / २ 


० ९ ६ 


१ ९ ० 


६ 


२७ 


२ ५ ९ 


२ 


00 


७ 


२७ 


२ ५ ९ 


२ 


०० 


: : : : : : 


८ 


३३ 


१ ०७ 


२ 


00 


१ P 


३५ , ३६ 


१ ३० 


१ ९ ० 


१० 


३७ 


२ ३० 


२ ०० 


११ 


४३ 


१ ४४ 


२ ०० 


१२ 


४५ - अ 


१ ३ ९ 


२ ०० 


१३ 


४६ 


२ ६३ 


१ ०२ 


१४ 


४६ 


२ ६३ 


१ ०४ 


अधिसूचना - ३ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , 

२००५ 
( पहा कायद्याचे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० ) 

( पहा नियम ३.०० ) 
क्रमांक पापावि / सिंचन / १५८१ / सन २०२०.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सिंचन 
पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ चे कलम ५.०० , 
६.०० , ७.०० व नियम ३.०० नुसार असा निर्णय झाला आहे की , 
सहकारी पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीने कार्यक्षेत्र 
निश्चिती करण्यासाठी मी , राजेश बाबुराव गोवर्धने , कार्यकारी अभियंता , 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक खालील पाणीवापर संस्थेचे अद्ययावत 
नकाशाच्या प्रमाणित प्रती , जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या 
नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , चाचडगावे , तालुका दिंडोरी , जिल्हा 
नाशिक तहसील कार्यालय , दिंडोरी , तालुका दिंडोरी , पालखेड पाटबंधारे 
विभाग , नाशिक , सिंचन शाखा , वाघाड धरण , तालुका दिंडोरी , वाघाड 
कालवा उपविभाग , दिंडोरी , तालुका दिंडोरी , जिल्हा नाशिक व विभागीय 
कार्यालयाचे सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे . 

मी , राजेश बाबुराव गोवर्धने , कार्यकारी अभियंता , पालखेड पाटबंधारे 
विभाग , नाशिक असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे 
कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस 
पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणीवापर 
संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 

या अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक 
यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 


१५ 


४८ 


० ४६ 


० ९ ० 


१६ 


५२ 


१ २५ 


२ 


00 


१७ 


५४ 


० ९ ८ 


१ ९ ० 


१८ 


५७ 


१ ९ ८ 


१ ३० 


१ ९ 


५७ 


१ ९ ८ 


१ ३२ 


२० 


५८ 


५ ५२ 


२ ०० 


२१ 


५८ 


५ ५२ 


२ 


२ 


00 


२२ 


५ ९ 


२ ५५ 


१ ७० 


२३ 


७१ 


२ १५ 


२ ०० 


२४ 


८१ 


३ ४० 


२ 


00 


२५ 


८२ 


: : : : : : : : : : : : : 


२ ५२ 


१ ६० 


२६ 


८४ 


२ २ ९ 


२ ०० 


२७ 


९ ८ - अ 


१ ९ १ 


२ ०० 


अनुसूची 


२८ 


९९ 


२ २५ 


२ ०० 


पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव - वाघाड प्रकल्प 


२ ९ 


१०३ 


३ ८६ 


२ ०० 


कै . भाऊराव पाटील आदिवासी उपसा सिंचन संस्था , 
गाव चाचडगाव , तालुका दिंडोरी , जिल्हा नाशिक 


३० 


१०३ 


३ ८६ 


२ ०० 


३१ 


१०३ 


३ ८६ 


२ ०० 


अ . क्र . 


गट 


गटाचे एकूण 


मंजूर 
क्षेत्र 


३२ 


१०७/१ 


१ ४० 


२ 


00 


क्रमांक 


क्षेत्र 


३३ 


१०७/२ 


१ ४० 


२ 


00 


१ 


२ 


३ 
हे . आर 


४ 
हे . आर 


३४ 


११० 


... 


३ ८२ 


२ 


00 


३५ 


११२ 


१ ९ ३ 


२ 


00 


१ 


३१२ - ब 


६१ 


० ७२ 


३६ 


११४ 


५ ६३ 


२ ०० 


२ 


४ 


१ ५७ 


० ८ 


३७ 


१२३ 


४ ३२ 


२ ०० 


३ 


१२ 


३ ७५ 


१ ८ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची 


चालू 


अ . क्र . 


गट 


गटाचे एकूण 


अ.क्र . 


गट 


गटाचे एकूण 


मंजूर 
क्षेत्र 


मंजूर 
क्षेत्र 


क्रमांक 


क्षेत्र 


क्रमांक 


क्षेत्र 


१ 


२ 


४ 


१ 


२ 


३ 
हे . आर 


३ 
हे . आर 


४ 
हे . आर 


हे . आर 


३८ 


१२४ 


१ ३४ 


२ ०० 


७२ 


१ ९ ४ 


१ ४६ 


२ ०० 


३ ९ 


१२५ 


५ ५ ९ 


२ ०० 


७३ 


१ ९ ७ 


२ ०८ 


१ 


00 


४० 


१२५ 


५ ५ ९ 


२ ०० 


७४ 


१ ९ ७ 


२ ०८ 


१ ०० 


४१ 


१२५ 


५ ५ ९ 


२ ०० 


७५ 


१ ९ ८ 


१ ३८ 


२ 


०० 


४२ 


१२६ 


१ ६५ 


२ ०० 


७६ 


१ ९९ 


१ ११ 


२ 


०० 


४३ 


१२७ 


३ ९ ० 


१ २० 


७७ 


२०० 


४ ०८ 


२ ०० 


४४ 


१२७ 


३ ९ ० 


२ ०० 


७८ 


२०१ 


२ १ ९ 


२ ०० 


४५ 


१२८ 


१ ५४ 


१ ५४ 


७ ९ 


२०४ 


४ ०२ 


२ ०० 


४६ 


१२८ 


१ ५४ 


१ ५४ 


८० 


२१५ 


१ ९ १ 


२ ०० 


४७ 


१३२ 


२ ९९ 


१ १० 


८१ 


२१६ 


७ ९ २ 


२ 


२ 


०० 


४८ 


१३२ 


२ ९९ 


O 


९ ८ 


८२ 


२१६ 


७ ९ २ 


२ ०० 


४ ९ 


१३२ 


२ ९९ 


o 


९ ८ 


८३ 


२१६ 


७ ९ २ 


२ ०० 


५० 


१३२ 


२ ९९ 


O 


९ ८ 


८४ 


२१७ 


७ ५६ 


२ 


00 


५१ 


१३२ 


२ ९९ 


O 


९ ८ 


८५ 


२१८/२ 


.. 


१ ८६ 


२ ०० 


५२ 


१३२ 


२ ९९ 


० ९ ८ 


८६ 


२१ ९ 


१० २४ 


२ 


00 


५३ 


१३८ 


१ ५८ 


२ ०० 


८७ 


२१ ९ 


... 


१० २४ 


२ ०० 


५४ 


१३४ 


६१ 


O 


४० 


८८ 


२२३ 


२ १५ 


२ ०० 


५५ 


१३४ , १३ ९ / १ .. 


१ २५ 


१ ६८ 


८ ९ 


२२४ - अ 


२ ५५ 


२ 


00 


५६ 


१४२ 


३ १ ९ 


२ ०० 


९ ० 


२२४ - ब 


२ ३१ 


२ ०० 


: 


५७ 


१४८ 


३ २३ 


२ ०० 


९ १ 


२२४ - ब 


२ ३१ 


२ 


00 


५८ 


१५० 


१ २२ 


२ ०० 


९ २ 


२२५ 


५ ८४ 


२ 


00 


५ ९ 


१५१ 


३ ९ ५ 


२ ०० 


९ ३ 


२२६ 


२ ५१ 


२ ०० 


६० 


१५१ 


३ ९ ५ 


२ ०० 


९ ४ 


२२७ 


२ ४३ 


२ ०० 


६१ 


१५१ 


३ ९ ५ 


२ ०० 


९ ५ 


२३४ 


३ ५४ 


२ ०० 


६२ 


१६७ 


.. 


२ ६४ 


२ ०० 


९ ६ 


२३६ 


२ ५३ 


२ ०० 


६३ 


१६ ९ 


३ ३७ 


२ ०० 


९ ७ 


२५२ 


१ ८६ 


२ ०० 


६४ 


१७० 


२ ६० 


२ ०० 


९ ८ 


२ ९ ६ 


३ ९ ६ 


२ ०० 


६५ 


१७० 


२ ६० 


२ ०० 


९९ 


२ ९ ६ 


० ७८ 


१ ५५ 


६६ 


१७३ 


३ ०२ 


२ 


00 


१०० 


३०२ 


६ १३ 


२ ०० 


६७ 


१७३ 


३ ०२ 


२ ०० 


१०१ 


३०३ 


O 


९ ४ 


१ ८८ 


६८ 


१७३ 


३ ०२ 


२ ०० 


१०२ 


३०४ 


७ १० 


१ ६० 


६ ९ 


१ ९ १ - अ 


० ५८ 


१ १६ 


१०३ 


३०४ 


७ १० 


१ ६० 


७० 


१ ९ २ 


३ ४७ 


२ ०० 


१०४ 


३०४ 


७ १० 


१ ६० 


७१ 


१ ९ २ 


३ ४७ 


२ ०० 


१०५ 


३०४ 


७ १० 


१ ६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


१७ 


अनुसूची - चालू 


अनुसूची - चालू 


अ . क्र . 


गट 


गटाचे एकूण 


अ.क्र . 


गट 


गटाचे एकूण 


मंजूर 
क्षेत्र 


मंजूर 
क्षेत्र 


क्रमांक 


क्षेत्र 


क्रमांक 


क्षेत्र 


१ 


२ 


४ 


१ 


२ 


३ 
हे . आर 


३ 
हे . आर 


४ 
हे . आर 


हे . आर 


१०६ 


३०७ 


.. 


७ ४६ 


२ 


00 


१३८ 


३४ ९ 


१ ५ ९ 


२ ०० 


१०७ 


३०७ 


७ ४६ 


२ ०० 


१३ ९ 


३५० 


१ ० ९ 


२ ०० 


१०८ 


३०८ 


२ ९ ५ 


२ ०० 


2 


१४० 


३५२ 


१ ४ ९ 


०० 


२ 


१० ९ 


३० ९ 


३ ११ 


२ ०० 


१४१ 


३५३ - अ 


१ 


३८ 


१ ३८ 


११० 


३१० - अ 


३ ५१ 


२ ०० 


१४२ 


३५६ 


५ 


00 


०८ 


२ 


१११ 


३१२ - अ 


३ ५६ 


२ ०० 


१४३ 


३५७ - ब 


२ २७ 


२ ०० 


. 


११२ 


३१२ - अ 


१४४ 


१ 


३ ५६ 


२ ०० 


३६० 


८२ 


१ २० 


११३ 


३१४ 


१४५ 


० ३८ 


३ २४ 


३६७ 


० ७६ 


२ 


०० 


१४६ 


३७१ 


O 


O 


४३ 


३१४ 


८४ 


११४ 


३ २४ 


२ ०० 


१४७ 


O 


६४ 


३७३ 


११५ 


१ २० 


३१४ 


३ २४ 


२ ०० 


१४८ 


३७४ - अ 


O 


६३ 


० ६० 


११६ 


३२० 


७ ०३ 


२ ०० 


१४ ९ 


३७४ - अ 


O 


६३ 


० ६० 


११७ 


३२३ 


२ ७७ 


२ ०० 


१५० 


३ ९ ७ 


२ ७० 


२ ०० 


११८ 


३२३/१ 


२ ७८ 


२ ०० 


१५१ 


३ ९ ८ 


२ 


७७ 


२ ०० 


११ ९ 


३२३/१ 


४ ९ ६ 


२ ०० 


१५२ 


३ ९९ 


४ ४७ 


२ ०० 


१२० 


३२४ 


0 


८१ 


१ ६० 


१५३ 


३ ९९ 


: : : : : 


४ ४७ 


२ ०० 


१२१ 


३२ ९ 


१ ९ २ 


२ ०० 


१५४ 


३ ९९ 


४ ४७ 


२ ०० 


१२२ 


३३० 


३ ७२ 


२ ०० 


१५५ 


३ ९९ 


४ ४७ 


२ ०० 


१२३ 


३३१ 


३ ०१ 


२ 


०० 


१५६ 


४०२ 


२ २० 


२ ०० 


१२४ 


३३२ 


१ ५१ 


२ ०० 


१५७ 


४०८ - अ 


२ ५८ 


२ ०० 


१२५ 


३३३ 


२ ७६ 


२ ०० 


१५८ 


४०० - ब 


१ ५४ 


२ ०० 


१२६ 


३३४ 


१ १४ 


२ ०० 


१५ ९ 


८० 


३ ६६ 


२ ०० 


१२७ 


३३५/१ 


२ ०८ 


२ ०० 


१६० 


१०३ 


४ ९ ४ 


२ ०० 


१२८ 


३३५/२ 


२ ०८ 


२ ०० 


१६१ 


१०३ 


४ ९ ४ 


२ ०० 


१२ ९ 


३३७ 


१ ७४ 


१ ६० 


१६२ 


७८ 


५ ३५ 


२ ०० 


१३० 


३३७ 


१ ७४ 


० 


८० 


१६३ 


७८ 


५ ३५ 


२ ०० 


१३१ 


३३८ 


३ ३५ 


२ ०० 


१६४ 


७८ 


५ ३५ 


२ ०० 


१३२ 


३३ ९ 


३ १४ 


२ ०० 


५१ ९ १ ९ 


२ ९ ३ ०० 


१३३ 


३४० 


१ ७५ 


१ ५० 


१३४ 


३४२ 


१ ० ९ 


१ १० 


१३५ 


३४५ 


राजेश बाबुराव गोवर्धने , 

कार्यकारी अभियंता , 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक -२ . 


५ ६२ 


१ ३६ 


१३६ 


३४५ 


५ ६२ 


१ ३८ 


. 


नाशिक , १ जून २०२१ . 


१३७ 


३४५ 


५ ६२ 


२ ०० 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक 


पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक 


वाघाड कालवा उपविभाग , दिंडोरी 


कै . भाऊराव पाटील आदिवासी उपसा सिंचन योजना , चाचडगाव , तालुका दिंडोरी , जिल्हा नाशिक 


सभासद यादी 


अ . क्र . 


मागणीधारकांचे नाव 


गावाचे 


गट 


गटाचे 


अर्जदाराचे 
हिस्सा 


मंजूर मागणी क्षेत्र ( हेक्टर ) 
खरीप रब्बी 

एकूण 


मंजूर 
पाणी 


नाव 


नंबर 


एकूण क्षेत्र 


१ 


२ 


3 


४ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१ 


चाचडगांव 


३१२ ब , 


०.६१ 


०.३६ 


०.३६ 


०.३६ 


०.७२ 


१२३२ 


सुनील पद्माकर पेलमहाले , 
मुख्यप्रर्वतक . 


३७४ ब . 


२ 


सुमनबाई तुकाराम महाले 


चाचडगांव 


४ 


१.५७ 


०.४० 


०.४० 


०.४० 


०.८० 


१३६ ९ 


३ 


केवळ पंढरीनाथ गावंढे 


चाचडगांव 


१२ 


३.७५ 


०.९ ३ 


०.९ ० 


०.९ ० 


१.८० 


३०८० 


४ 


पद्माकर हरी गावंढे व इ . ६ 


चाचडगांव 


१२ 


३.७५ 


०.९ ३ 


०.९ ० 


०.९ ३ 


१.८३ 


३१३१ 


५ 


संतोष माणिक पेलमहाले व १ 


चाचडगांव 


१ ९ / २ 


०.९ ६ 


०.९ ६ 


०.९ ५ 


०.९ ५ 


१.९ ० 


३२५१ 


६ 


मधुकर तुळशीराम पेलमहाले 


चाचडगांव 


२७ 


२.५ ९ 


१.२ ९ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


७ 


नंदू विष्णु पेलमहाले व इतर 


चाचडगांव 


२७ 


२.५ ९ 


१.२ ९ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


८ 


फकिरा 


नथु पेलमहाले 


चाचडगांव 


३३ 


१.०७ 


१.०७ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


९ 


ज्ञानेश्वर माणिक पेलमहाले व इ .२ चाचडगांव 


३५,३६ 


१.३ 


०.९ ५ 


०.९ ५ 


०.९ ५ 


१.९ ० 


३२५१ 


१० सुनील शांताराम मनसुब व इ .२ 


चाचडगांव 


३७ 


२.३ 


१.११ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


११ 


जगन्नाथ मोरू सोनवणे 


चाचडगांव 


४३ 


१.४४ 


१.४४ 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


१२ तानाजी 

रघुनाथ खांदवे 


चाचडगांव 


४५ अ 


१.३ ९ 


१.३ ९ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


१३ अशोक काशीनाथ पेलमहाले व इ .७ चाचडगांव 


४६ 


२.६३ 


०.५२ 


०.५२ 


०.५० 


१.०२ 


१७४५ 


१४ बाबु जगन्नाथ पेलमहाले व इ .६ 


चाचडगांव 


४६ 


२.६३ 


०.५२ 


०.५२ 


०.५२ 


१.०४ 


१७७ ९ 


१५ भास्कर पुंजा पेलमहाले व इतर २ चाचडगांव 


४८ 


०.४६ 


०.४६ 


०.४५ 


०.४५ 


०.९ ० 


१५४० 


१६ सुंदरबाई खंडेराव पेलमहाले 


चाचडगांव 


५२ 


१.२५ 


१.२५ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


१७ हरीदास सोपान पेलमहाले 


चाचडगांव 


५४ 


०.९ ८ 


०.९ ८ 


०.९ ५ 


०.९ ५ 


१.९ ० 


३२५१ 


१८ पार्वताबाई महादू पेलमहाले व 


चाचडगांव 


५७ 


१.९ ८ 


०.६६ 


०.६५ 


०.६५ 


१.३० 


२२२४ 


इतर २ . 


१ ९ हिराबाई नामदेव पेलमहाले 


चाचडगांव 


५७ 


१.९ ८ 


०.६६ 


०.६६ 


०.६६ 


१.३२ 


२२५ ९ 


२० खंडेराव रंगनाथ पेलमहाले 


चाचडगांव 


५८ 


५.५२ 


१.३८ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


२१ बाळकृष्ण रंगनाथ पेलमहाले 


चाचडगांव 


५८ 


५.५२ 


१.३८ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


सभासद यादी - चालू 


अ . क्र . 


मागणीधारकांचे नाव 


गावाचे 


गट 


गटाचे 


अर्जदाराचे 
हिस्सा 


मंजूर मागणी क्षेत्र ( हेक्टर ) 
खरीप रब्बी 

एकूण 


मंजूर 
पाणी 


नाव 


नंबर 


एकूण क्षेत्र 


१ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


२२ 


प्रकाश जगन्नाथ पेलमहाले 


चाचडगांव 


५ ९ 


२.५५ 


०.८५ 


०.८५ 


०.८५ 


१.७० 


२ ९ ० ९ 


२३ सत्यभामाबाई कचरू पेलमहाले 


चाचडगांव 


७१ 


२.१५ 


२.१५ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


व इतर ६ . 


२४ कल्पना दिलीप पेलमहाले व इतर ५ चाचडगांव 


८१ 


३.४ 


३.४० 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


२५ भिका रामचंद्र गावंढे व इतर ८ 


चाचडगांव 


८२ 


२.५२ 


०.८४ 


०.८० 


०.८० 


१.६० 


२७३८ 


चाचडगांव 


८४ 


२.२ ९ 


२.२ ९ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


२६ शिवाजी तुळशीराम गावंढे 
२७ वैशाली सुनील सौंदाणे 


चाचडगांव 


९ ८ अ 


१.९ १ 


१.९ १ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


२८ योगेश शांताराम गावंढे व १ 


चाचडगांव 


९९ 


२.२५ 


२.२५ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


१०३ 


३.८६ 


१.२ ९ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


१०३ 


३.८६ 


१.२ ९ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


१०३ 


३.८६ 


१.२८ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


२ ९ पुष्पाबाई पुंडलिक गावंढे 
३० सुनील पुंडलिक गावंढे 
३१ गोरख पुंडलिक गावंढे 
३२ शिवाजी दामू पेलमहाले 
३३ अनिल निवृत्ती पेलमहाले व इतर 
३४ पुंडलिक कुशाबा गावंढे 


चाचडगांव 


१०७/१ 


१.४० 


१.४० 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


१०७/२ 


१.४ 


१.४० 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


११० 


३.८२ 


३.८२ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


३५ बळवंत किसन गावंढे व इतर ४ 


चाचडगांव 


११२ 


१.९ ३ 


१.९ ३ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


११४ 


५.६३ 


१.८७ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


३६ रमेश किसन गावंढे ( वायरमन ) 
३७ मानिक सुरेश गावंढे व इतर १ 


चाचडगांव 


१२३ 


४.३२ 


३.७२ 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


३८ नवनाथ सोमा गावंढे व इतर 


चाचडगांव 


१२४ 


१.३४ 


१.३४ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


१२५ 


५.५ ९ 


१.८६ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


३ ९ बाळू सोमा गावंढे 
४० दत्तू सोमा गावंढे 


चाचडगांव 


१२५ 


५.५ ९ 


१.८६ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


४१ फतू सोमा गावंढे 


चाचडगांव 


१२५ 


५.५ ९ 


१.८६ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


४२ रामदास सोमा गावंढे व इतर १६ 


चाचडगांव 


१२६ 


१.६५ 


१.६५ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


४३ रमेश हरी गावंढे व इतर ५ 


चाचडगांव 


१२७ 


३.९ 


०.६५ 


०.६० 


०.६० 


१.२० 


२०५३ 


४४ रोहिणी प्रभाकर गावंढे 


चाचडगांव 


१२७ 


३.९ 


१.३० 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


४५ किसन दादा ठेपणे 


चाचडगांव 


१२८ 


१.५४ 


०.७७ 


०.७७ 


०.७७ 


१.५४ 


२६३५ 


४६ तुकाराम दादा ठेपणे 


चाचडगांव 


१२८ 


१.५४ 


०.७७ 


०.७७ 


०.७७ 


१.५४ 


२६३५ 


४७ दामू लक्ष्मण गावंढे 


चाचडगांव 


१३२ 


२.९९ 


०.५ ९ 


०.५५ 


०.५५ 


१.१० 


१८८२ 


४८ रमेश लक्ष्मण गावंढे 


चाचडगांव 


१३२ 


२.९९ 


०.४ ९ 


०.४ ९ 


०.४ ९ 


०.९ ८ 


१६७७ 


४ ९ बाळू लक्ष्मण गावंढे 


चाचडगांव 


१३२ 


२.९९ 


०.४ ९ 


०.४ ९ 


०.४ ९ 


०.९ ८ 


१६७७ 


५० गोरक्षनाथ लक्ष्मण गावंढे 


चाचडगांव 


१३२ 


२.९९ 


०.४ ९ 


०.४ ९ 


०.४ ९ 


०.९ ८ 


१६७७ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५-२१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


सभासद यादी - चालू 


अ . क्र . 


मागणीधारकांचे नाव 


गावाचे 


गट 


गटाचे 


अर्जदाराचे 
हिस्सा 


मंजूर मागणी क्षेत्र ( हेक्टर ) 
खरीप रब्बी 

एकूण 


मंजूर 
पाणी 


नाव 


नंबर 


एकूण क्षेत्र 


१ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ C 


९ 


१० 


५१ संपत लक्ष्मण गावंढे 


चाचडगांव 


१३२ 


२.९९ 


०.४ ९ 


०.४ ९ 


०.४ ९ 


०.९ ८ 


१६७७ 


५२ सदाशिव लक्ष्मण गावंढे व इतर 


चाचडगांव 


१३२ 


२.९९ 


०.४ ९ 


०.४ ९ 


०.४ ९ 


०.९ ८ 


१६७७ 


५३ एकनाथ बाळू बोरसे 


चाचडगांव 


१३८ 


१.५८ 


१.५८ 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


५४ परशराम शंकर गावंढे 


चाचडगांव 


१३४ 


०.६१ 


०.२० 


०.२० 


०.२० 


०.४० 


६८४ 


१३४,१३ ९ / १ १.२५ 


०.८४ 


०.८४ 


०.८४ 


१.६८ 


२८७४ 


१४२ 


३.१ ९ 


३.१ ९ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


१४८ 


३.२३ 


१.६१ 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


५५ साहेबराव नामदेव गावंढे व इतर १ चाचडगांव 
५६ सुभाष पुंडलिक जाधव व इतर ३ चाचडगांव 
५७ पार्वताबाई बाळू वाघ व इतर १ 

चाचडगांव 
५८ सिंधु यशवंत गावंढे व इतर ५ चाचडगांव 
५ ९ अंबादास अर्जुन गावंढे व इतर 

चाचडगांव 
६० रोहिदास अर्जुन गावंढे 

चाचडगांव 


१५० 


१.२२ 


१.२२ 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


१५१ 


३.९ ५ 


१.३१ 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


१५१ 


३.९ ५ 


१.३१ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


६१ कृष्णा अर्जुन गावंढे 


चाचडगांव 


१५१ 


३.९ ५ 


१.३१ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


६२ चंद्रकांत वसंतराव पवार व इतर 


चाचडगांव 


१६७ 


२.६४ 


१.३२ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


१६ ९ 


३.३७ 


१.६८ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


६३ खंडेराव काळू दोबाडे 
६४ कांतीलाल दामू गावंढे व १ 


चाचडगांव 


१७० 


२.६ 


१.३० 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


१७० 


२.६ 


१.३० 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


६५ मधुकर दामू गावंढे 
६६ निवृत्ती नारायण गावंढे 


चाचडगांव 


१७३ 


३.०२ 


१.०० 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


६७ भगवान पुंडलिक गावंढे व इतर ५ चाचडगांव 


१७३ 


३.०२ 


१.०० 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


६८ प्रकाश रामचंद्र गावंढे 


चाचडगांव 


१७३ 


३.०२ 


9.00 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


६ ९ केरू फकिरा बेंडकोळी व इतर ३ चाचडगांव 


१ ९ १ - अ 


०.५८ 


०.५८ 


०.५८ 


०.५८ 


१.१६ 


१ ९ ८५ 


७० बेबिबाई जगन्नाथ पेलमहाले व इतर चाचडगांव 


१ ९ २ 


३.४७ 


१.२६ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


७१ सुलोचना त्रंबक पेलमहाले 


चाचडगांव 


१ ९ २ 


३.४७ 


१.२६ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


७२ हिरामण सीताराम गावंढे 


चाचडगांव 


१ ९ ४ 


१.४६ 


१.४६ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


७३ स्वपनील प्रभाकर गावंढे 


चाचडगांव 


१ ९ ७ 


२.०८ 


०.५२ 


०.५० 


०.५० 


9.00 


१७११ 


७४ जनार्दन जयराम भोये 


चाचडगांव 


१ ९ ७ 


२.०८ 


०.५२ 


०.५० 


०.५० 


१.०० 


१७११ 


७५ एकनाथ अनाजी गावंढे व इतर १ 


चाचडगांव 


१ ९ ८ 


१.३८ 


१.३८ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


७६ यमुनाबाई शंकर विंचू 


चाचडगांव 


१ ९९ 


१.११ 


१.११ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


७७ ललित दिलीप पेलमहाले 


चाचडगांव 


२०० 


४.०८ 


४.०८ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


७८ यशोदाबाई लक्ष्मण भरसट 


चाचडगांव 


२०१ 


२.१ ९ 


१.१० 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


व इतर २ . 


७ ९ जयश्री हेमंत गावंढे व इतर ७ 


चाचडगांव 


२०४ 


४.०२ 


४.०२ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


२१ 


सभासद यादी - चालू 


अ . क्र . 


मागणीधारकांचे नाव 


गावाचे 


गट 


गटाचे 


अर्जदाराचे 
हिस्सा 


मंजूर मागणी क्षेत्र ( हेक्टर ) 
खरीप रब्बी 

एकूण 


मंजूर 
पाणी 


नाव 


नंबर 


एकूण क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


८० 


आशालता वसंतराव पवार व 


चाचडगांव 


२१५ 


१.९ १ 


१.२७ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


इतर १ . 


८१ कमलबाई रमेश पेलमहाले व 


चाचडगांव 


२१६ 


७.९ २ 


२.४० 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


इतर ३ . 


चाचडगांव 


२१६ 


७.९ २ 


२.४० 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


८२ कैलास निवृत्ती पेलमहाले 
८३ सुदाम निवृत्ती पेलमहाले 


चाचडगांव 


२१६ 


७.९ २ 


२.४० 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


८४ सोमनाथ नामदेव पेलमहाले व इतर चाचडगांव 


२१७ 


७.५६ 


२.०० 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


८५ यमुनाबाई तानाजी पेलमहाले 


चाचडगांव 


२१८/२ 


१.८६ 


१.८६ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


८६ अशोक रामचंद्र पेलमहाले व इतर चाचडगांव 


२१ ९ 


१०.२४ 


२.०१ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


८७ तानाजी रामचंद्र पेलमहाले 


चाचडगांव 


२१ ९ 


१०.२४ 


२.२२ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


२२३ 


२.१५ 


१.०७ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


८८ सुधाकर निवृत्ती गावंढे व इतर ८ 
८ ९ लता रतन गावंढे व इतर 


चाचडगांव 


२२४ - अ 


२.५५ 


२.५५ 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


९ ० दत्तू भिका गावंढे 


चाचडगांव 


२२४ - ब 


२.३१ 


१.१५ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


९ १ शिवाजी भिका गावंढे 


चाचडगांव 


२२४ - ब 


२.३१ 


१.१५ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


९ २ निवृत्ती विठ्ठल गावंढे 


चाचडगांव 


२२५ 


५.८४ 


४.६४ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


९ ३ दशरथ एकनाथ पेलमहाले 


चाचडगांव 


२२६ 


२.५१ 


१.२५ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


९ ४ संदीप बाळू पेलमहाले 


चाचडगांव 


२२७ 


२.४३ 


२.०३ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


९ ५ धनंजय प्रदीप भोये 


चाचडगांव 


२३४ 


३.५४ 


१.१८ 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


९ ६ गंगाधर यशवंत पेलमहाले व १ 


चाचडगांव 


२३६ 


२.५३ 


१.२६ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


९ ७ एकनाथ रामचंद्र गावंढे व इतर ८ चाचडगांव 


२५२ 


१.८६ 


०.९ ३ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


९ ८ आनंदा शंकर गावंढे 


चाचडगांव 


२ ९ ६ 


३.९ ६ 


०.९९ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


९९ मुरलीधर हरी गावंढे 


चाचडगांव 


२ ९ ६ 


०.७८ 


०.७८ 


०.७८ 


०.७७ 


१.५५ 


२६५२ 


१०० तानाजी हरी गावंढे 


चाचडगांव 


३०२ 


६.१३ 


३.०७ 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


१०१ मनोहर विठ्ठल पगारे व इतर ११ 


चाचडगांव 


३०३ 


०.९ ४ 


०.९ ४ 


०.९ ४ 


०.९ ४ 


१.८८ 


३२१७ 


चाचडगांव 


३०४ 


७.१० 


०.८० 


०.८० 


०.८० 


१.६० 


२७३८ 


चाचडगांव 


३०४ 


७.१० 


०.८० 


०.८० 


०.८० 


१.६० 


२७३८ 


चाचडगांव 


३०४ 


७.१० 


०.८० 


०.८० 


०.८० 


१.६० 


२७३८ 


१०२ संतु दगडू तुंबडे व इतर 
१०३ तुळशीराम रावजी तुंबडे व इतर 
१०४ धोंडीराम रावजी तुंबडे व इतर 
१०५ लक्ष्मण काशीराम तुंबडे व इतर 
१०६ कचरू पांडू राऊत 
१०७ केरू पांडू राऊत 
१०८ रेणुका हिरामण गावंढे 


चाचडगांव 


३०४ 


७.१० 


०.८० 


०.८० 


०.८० 


१.६० 


२७३८ 


चाचडगांव 


३०७ 


७.४६ 


३.७३ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


३०७ 


७.४६ 


३.७३ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


३०८ 


२.९ ५ 


२.९ ५ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार तेबुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


सभासद यादी - चालू 


अ . क्र . 


मागणीधारकांचे नाव 


गावाचे 


गट 


गटाचे 


अर्जदाराचे 
हिस्सा 


मंजूर मागणी क्षेत्र ( हेक्टर ) 
खरीप रब्बी 

एकूण 


मंजूर 
पाणी 


नाव 


नंबर 


एकूण क्षेत्र 


१ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


१० ९ शीतल रविंद्र गवारे 


चाचडगांव 


३० ९ 


३.११ 


३.११ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


११० रमेश किसन गावंढे व इतर ४ 


चाचडगांव 


३१० - अ 


३.५१ 


१.७५ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


१११ नर्मदा मोतीराम हिरे व इतर ३ 


चाचडगांव 


३१२ - अ 


३.५६ 


१.६४ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


३१२ - अ 


३.५६ 


१.८४ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


३१४ 


३.२४ 


१.०८ 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


३१४ 


३.२४ 


१.०८ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


११२ नामदेव खंडू हिरे 
११३ ग्यानू तुकाराम गावंढे 
११४ नामदेव विठ्ठल गावंढे व इतर ३ 
११५ छगन रामचंद्र गावंढे व इतर ८ 
११६ मोतीराम विठ्ठल गावंढे व इतर १ 
११७ मुरलीधर चंदर गावंढे व इतर ३ 
११८ तुकाराम शिवराम गावंढे व इतर 


चाचडगांव 


३१४ 


३.२४ 


१.०८ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


३२० 


७.०३ 


२.३४ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


३२३ 


२.७७ 


२.७७ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


३२३/१ 


२.७८ 


२.७८ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


११ ९ रघुनाथ शिवराम गावंढे 


चाचडगांव 


४.९ ६ 


२.७८ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


३२३/१ , 
३४४/१ . 


३२४ 


०.८१ 


०.८१ 


०.८० 


०.८० 


१.६० 


२७३८ 


३२ ९ 


१.९ २ 


१.९ २ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


३३० 


३.७२ 


३.७२ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


१२० केशव विठ्ठल मोरे व इतर २ चाचडगांव 
१२१ तानाजी विठ्ठल मोरे व इतर १७ चाचडगांव 
१२२ पद्माबाई नाना गांगोडे इतर ७ चाचडगांव 
१२३ मंजुळाबाई काशीनाथ गावंढे व इ .२ चाचडगांव 
१२४ ज्ञानेश्वर पंढरीनाथ गावंढे व इतर १ चाचडगांव 
१२५ सोमनाथ पुंजा पेलमहाले इतर १८ चाचडगांव 
१२६ रामदास देवराम खांडवी 

चाचडगांव 


३३१ 


३.०१ 


३.०१ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


३३२ 


१.५१ 


१.५१ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


३३३ 


२.७६ 


२.७६ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


३३४ 


१.१४ 


१.१४ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


१२७ वामन विठ्ठल पेलमहाले 


चाचडगांव 


३३५/१ 


२.०८ 


२.०८ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


३३५/२ 


२.०८ 


१.०४ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


३३७ 


१.७४ 


०.८७ 


०.८० 


०.८० 


१.६० 


२७३८ 


चाचडगांव 


३३७ 


१.७४ 


०.४३ 


०.४० 


०.४० 


०.८० 


१३६ ९ 


१२८ संपत शंकर पेलमहाले व १ 
१२ ९ सुलोचना रामदास हीरे इतर ५ 
१३० अरुण नथू हिरे 
१३१ मधुकर हरी गांगोडे 
१३२ मुक्ताबाई मुरलीधर पालवी व 

इतर २ . 
१३३ नामदेव सावळीराम गांगोडे 


चाचडगांव 


३३८ 


३.३५ 


३.३५ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


३३ ९ 


३.१४ 


१.५७ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


चाचडगांव 


३४० 


१.७५ 


०.७५ 


०.७५ 


०.७५ 


१.५० 


२५६७ 


चाचडगांव 


३४२ 


१.० ९ 


०.५५ 


०.५५ 


०.५५ 


१.१० 


१८८२ 


१३४ देवराम नारायन गांगोडे इतर ८ 
१३५ दत्तात्रेय 

बारकु हिरे व इतर १ 
१३६ अश्विनी दत्तात्रेय हिरे 


चाचडगांव 


३४५ 


५.६२ 


०.६८ 


०.६८ 


०.६८ 


१.३६ 


२३२७ 


चाचडगांव 


३४५ 


५.६२ 


०.६ ९ 


०.६ ९ 


०.६ ९ 


१.३८ 


२३६१ 


१३७ सुभाष भिका हिरे व इतर १ 


चाचडगांव 


३४५ 


५.६२ 


२.०७ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


१३८ शिवदास निवृत्ती गावंढे व इतर ७ 


चाचडगांव 


३४ ९ 


१.५ ९ 


१.५ ९ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १५ - २१ , २०२१ / आषाढ २४ - ३० , शके १ ९ ४३ 


२३ 


सभासद यादी - चालू 


अ . क्र . 


मागणीधारकांचे नाव 


गावाचे 


गट 


गटाचे 


अर्जदाराचे 
हिस्सा 


मंजूर मागणी क्षेत्र ( हेक्टर ) 
खरीप रब्बी 

एकूण 


मंजूर 
पाणी 


नाव 


नंबर 


एकूण क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


३५० 


१.० ९ 


१.० ९ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


३५२ 


१.४ ९ 


१.४ ९ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


३५३ - अ 


१.३८ 


०.६ ९ 


०.६ ९ 


०.६ ९ 


१.३८ 


२३६१ 


३५६ 


५.०८ 


१.५४ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


३५७ - ब 


२.२७ 


२.२७ 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


३६० 


१.८२ 


०.६१ 


०.६० 


०.६० 


१.२० 


२०५३ 


३६७ 


०.३८ 


०.३८ 


०.३८ 


०.३८ 


०.७६ 


१३०० 


३७१ 


०.४३ 


०.४३ 


०.४२ 


०.४२ 


०.८४ 


१४३७ 


३७३ 


०.६४ 


०.६४ 


०.६० 


०.६० 


१.२० 


२०५३ 


३७४ - अ 


०.६३ 


०.३१ 


०.३० 


०.३० 


०.६० 


१०२७ 


३७४ - अ 


०.६३ 


०.३१ 


०.३० 


०.३० 


०.६० 


१०२७ 


३ ९ ७ 


२.७ 


२.७० 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


३ ९ ८ 


२.७७ 


२.७७ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


१३ ९ मोतिराम पुंडलिक गांगोडे व इतर ११ चाचडगांव 
१४० पंढरीनाथ अमृता उदार व इतर १५ चाचडगांव 
१४१ पांडुरंग हरी गांगोडे व इतर ५ चाचडगांव 
१४२ नामदेव अंबादास जगताप 

चाचडगांव 
१४३ युवराज निवृत्ती गावंढे 

चाचडगांव 
१४४ पोपट जगन्नाथ पेलमहाले 

चाचडगांव 
१४५ सरला संदीप पेलमहाले 

चाचडगांव 
१४६ किरण निवृत्ती पेलमहाले व इतर ३ चाचडगांव 
१४७ पद्माकर पुंजा पेलमहाले व इतर १८ चाचडगांव 
१४८ वसंत सीताराम पेलमहाले 

चाचडगांव 
१४ ९ किसन सीताराम पेलमहाले 

चाचडगांव 
१५० नामदेव हरी गावंढे 

चाचडगांव 
१५१ सीताराम काशिनाथ पालवी इतर १० चाचडगांव 
१५२ छगन काशीनाथ पालवी 

चाचडगांव 
१५३ मंजुळा रमेश पालवी व इतर २ चाचडगांव 
१५४ रामराव काशीनाथ पालवी 

चाचडगांव 
१५५ जयवंत काशीनाथ पालवी 

चाचडगांव 
१५६ एकनाथ भाऊराव गांगोडे व इतर १२ चाचडगांव 
१५७ भगवंत नाना पगारे 

चाचडगांव 
१५८ रेवती गोपाळ ठेपणे 

चाचडगांव 
१५ ९ नामदेव शिवराम झनकर व इतर २ वाघाड 
१६० रामचंद्र श्रीराम पेलमहाले 

वाघाड 
१६१ संतोष श्रीराम पेलमहाले 

वाघाड 
१६२ जनार्दन नामदेव गांगोडे 

वाघाड 
१६३ खंडू नामदेव गांगोडे 

वाघाड 
१६४ धनराज नामदेव गांगोडे 

वाघाड 


३ ९९ 


४.४७ 


१.११ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


३ ९९ 


४.४७ 


१.१२ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


३ ९९ 


४.४७ 


१.१२ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


३ ९९ 


४.४७ 


१.१२ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


४०२ 


२.२ 


२.२० 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


४०८ - अ 


२.५८ 


२.५८ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


४०० - ब 


१.५४ 


१.५४ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


८० 


३.६६ 


३.६६ 


9.00 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


१०३ 


४.९ ४ 


१.६४ 


१.०० 


9.00 


२.०० 


३४२२ 


१०३ 


४.९ ४ 


१.६४ 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


७८ 


५.३५ 


१.३५ 


१.०० 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


७८ 


५.३५ 


१.३५ 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


७८ 


५.३५ 


१.३५ 


9.00 


१.०० 


२.०० 


३४२२ 


एकूण .. 


५१ ९ .१ ९ 


२४८.१४ 


१४६.५० १४६.५० 


२ ९ ३.०० ५०१३२३ 


राजेश बाबुराव गोवर्धने , 

कार्यकारी अभियंता , 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ३० जून २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


